महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ , गट 
विकास अधिकारी संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : मविसे-१०२३/प्र.क्र.९४/२०२३/आस्था-३, 
बांधकाम भवन, 24, मर्झबान पथ, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक:- २५ मे,२०२३. 


शासन आदेशा :- 
सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 


शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम , २००५ मधील तरतूदींनुसार 
बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने बदली प्रस्तावित असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या 
बाबतीत उक्त अधिनियमाच्या कलम ४(१), ४(२) आणि ४(३) मधील तरतूदींनुसार नागरी सेवा मंडळाची 
शिफारस तसेच बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने महाराष्ट्र विकास सेवा गट- 
अ, गट विकास अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्यांचे शासन आदेश देत आहे. 
संबंधित अधिकारी यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र . ३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर 
करण्यात येत आहे :- 


अ. |अधिकार्‍्याचे नाव, सध्या धारण केलेले |बदलीने पदस्थापनेचे पद व ठिकाण शेरा 

क्र. | पद व ठिकाण 

(१) (र) (३) (४) 
श्री.बी.एस.कोसोदे, प्रकल्प संचालक, जलजीवन रिक्‍तपदी 
गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, Aan, जिल्हा परिषद,जळगांव 
पडा, जि.जळगांव 
श्री.केरण सुभाष सायमोते, प्रकल्प संचालक, जलजीवन श्री.व्ही.एल.जाधव यांच्या 
प्रकल्प संचालक, जलजीवन fa, Mam, जिल्हा परिषद,सांगळी जागी 
जिल्हा परिषद, सातारा 


श्री.समर्थ शांकरराव STATS, ल्प संचालक, जलजीवन रिक्‍तपदी 
विशोष कार्य अधिकारी  ,मा.मंत्री, मिशन, जिल्हा परिषद,अहमदनगर 
(महसूल, WMA व दुग्ध व्यवसाय 
fe विभाग) यांचे 
र्यालय,मंत्रालय,मुंबई 
(प्रतिनियुक्तीने) 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२३/प्र.क्र.९४/२०२३/आस्था-३ 


गट विकास अधिकारी, पंचायत 
Pct aren, जि.रत्नागिरी 


मिती,खेड, जि.रत्नागिरी 


अ. अधिकार्‍याचे नाव, सध्या धारण केळेळे बदलीने पदस्थापनेचे पद व ठिकाण aI 
क्र. पद व ठिकाण 
४. श्री.यठावंत shy भांड, गट विकास अधिकारी, पंचायत रिक्‍तपदी 


५. श्री.एस.एम.कुलकरणी, विकास अधिकारी, पंचायत रिक्‍तपदी 
प्रकल्प संचालक, जलजीवन Fa, पसमिती,चांदूर रेल्वे, जि.अमरावती 
जिल्हा परिषद, अमरावती 

६.  श्री.एम.वाय.अभंगे, प्रकल्प संचालक, जलजीवन Far | श्री.के.व्ही.काळे यांच्या 
गट विकास अधिकारी, पंचायत |जिल्हा परिषद,लातूर जागी 
मिती,रेणापूर, जि.लातूर 

७. ्री.जी.पी.अगर्ते, गट विकास अधिकारी , पंचायत रिक्‍तपदी 
गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती [समिती,पातूर , जि.अकोला 
खांदर, जि.भंडारा 


मिती,आरमोरी ,जि.गडचिरोली , 


८. SLANT काशिनाथ भांडारकर, ल्प संचालक, जलजीवन मिठान रिक्‍तपदी 
प मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.) , जिल्हा परिषद,गोंदिया 
जिल्हा परिषद,गोंदिया 

९. श्री. अमोल बाळासाहेब ताकभाते, गट विकास अधिकारी , पंचायत श्री.पी.पी.मरोड यांच्या 
गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, 'समिती,तुळजापूर , जि.धाराशिव जागी 
निलंगा, जि.लातूर 

a ०. श्री.पाटील महेश उखाजी, गट विकास अधिकारी,पंचायत श्री.संदिप कराड यांच्या 
गट विकास अधिकारी, पंचायत मिती,निफाड , जि.नाशिक जागी 
मिती,चांदवड, जि. नाशिक 

हि १. ्री.मधूकर मनोहर वासनिक , विकास अधिकारी, पंचायत रिक्‍्तपदी 
प मुख्य कार्यकारी अधिकारी (रोहयो), समिती,सावली , जि.चंद्रपूर 
विभागीय आयुक्‍त कार्यालय,अमरावती 

१२. श्री.अमोल चंद्रहार जाधव , प्रकल्प संचालक , जलजीवन रिक्‍तपदी 
गट विकास अधिकारी ,पंचायत em, जिल्हा परिषद,सोलापूर 
मिती,कर्जत जि.अहमदनगर 

१३. श्री.किशोर Wert माने, गट विकास अधिकारी, पंचायत श्रीम.के.पी.बोराटे यांच्या 
गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, समिती ,कोरेगाव, जिल्हा,सातारा जागी 
पारनेर, जि.अहमदनगर 

१४. Sada अ. हिवंज, जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक श्री.माणिक चव्हाण यांच्या 
|गट विकास अधिकारी ,पंचायत (मग्रारोहयो), जि.गडचिरोली जागी 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२३/प्र.क्र.९४/२०२३/आस्था-३ 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण केलेले बदलीने पदस्थापनेचे पद व ठिकाण शेरा 
क्र. पद व ठिकाण 
१५. श्री.संदिप तुकाराम जठार, गट विकास अधिकारी, पंचायत रिक्तपदी | 
|गट विकास अधिकारी ,पंचायत समिती, माणगांव , जि.रायगड 
मिती,मुळशी ,जि.पुणे 
१६. श्री.जितेंद्र रा . देवरे , मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिक्‍्तपदी 
|गट विकास अधिकारी ,पंचायत (रोहयो), विभागीय आयुक्‍त 
मिती,मालेगाव , जि.नाशिक , र्यालय ,नाशिक 
१७. श्री.शशिकांत भिका सोनवणे , गट विकास अधिकारी, पंचायत श्री.जे.टी.सुर्यवंशी यांच्या 
गट विकास अधिकारी ,पंचायत समिती,साक्री, जि.धुळे जागी 
मिती,जळगांव,जि.जळगांव 


गट विकास अधिकारी,पंचायत समिती, 
मोताळा, जि.बुळडाणा 


मिती,मंगरूळपीर , जि.वाशिम 


२१. 


मिती,खामगांव ,जि.बुलढाणा 


श्री.जाधव चेतन पांडुरंग , 
गट विकास अधिकारी , 
मिती,तिवसा ,जि.अमरावती. 


पंचायत 


१९. श्री. मनोजकुमार बापुराव हिरुडकर , विकास अधिकारी,पंचायत Raat 
|गट विकास अधिकारी ,पंचायत समिती,सावनेर, जि.नागपूर 
मिती,कुही , जि.नागपूर 

२०. श्री.सी.एस.राजपूत , विकास अधिकारी,पंचायत श्री.ए.पी.मोहोड यांच्या 
गट विकास अधिकारी , पंचायत समिती,मोताळा, जि.बुलढाणा जागी 


विकास अधिकारी,पंचायत 
मिती,भिवापूर, जि.नागपूर 


रिक्‍तपदी 


२५. 


उप संचालक (सामान्य), महाराष्ट्र 

ज्य ग्रामीण जीवनोन्नती 

यान,बेलापूर ,नवी मुंबई 

श्रीम. अनुपमा खं . नंदनवणकर , 
प्रकल्प संचालक , जळजीवन FM , 
जिल्हा परिषद,जालना 


२२. त्री. ज.तु.सुर्यवंशी, विकास अधिकारी, पंचायत रिक्‍्तपदी 
गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, [समिती , पेठ, जि.नाशिक 
nL, जि.धुळे 

२३. SAR प्रकाडाराव आरेवार , गट विकास अधिकारी,पंचायत श्री.चेतन हिवंज यांच्या 
गट विकास अधिकारी , पंचायत [समिती,आरमोरी, जि.गडचिरोली जागी 
मिती,भद्रावती ,जि.चंद्रपूर 

२४. श्री.राजेश अ. जोगदंड , नोडल अधिकारी ,दिन दयाल प्रतिनियुक्ती 


पाध्याय ग्रामीण Plated योजना 
,राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामविकास 
,खारघर, नवी मुंबई 

जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक 
मग्रारोहयो),जि. छत्रपती 
भाजीनगर 


रिक्‍तपदी 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२३/प्र.क्र.९४/२०२३/आस्था-३ 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण केलेले बदलीने पदस्थापनेचे पद व ठिकाण शेरा 
क्र पद व ठिकाण 
२६. श्रीम.प्रणाली सं. खोचरे , __गटविकासअधिकारी,पंचायत | Rad | 
|गट विकास अधिकारी ,पंचायत समिती, वडसा (देसाईगंज) , 
मिती,नागभिड ,जि.चंद्रपूर जि.गडचिरोली 
२७. श्री.महेश विश्वनाथ पाटील , गट विकास अधिकारी,पंचायत रिक्‍तपदी 
गट विकास अधिकारी ,पंचायत afc pene , जि.नांदेड 
मिती,धारणी ,जि.अमरावती . 
२८. 'डाॉ.अमिता अजित गावडे- पवार, गट विकास अधिकारी,पंचायत श्री.ए.टी.माने यांच्या 
गट विकास अधिकारी ,पंचायत समिती, पुरंदर , जि.पुणे जागी 
मिती,फळटण ,जि.पुणे . 


२९. ्री.दिपक शामराव पाटील , ल्प संचालक , जलजीवन श्रीम.वर्षा फडोळ यांच्या 
|गट विकास अधिकारी ,पंचायत (ar, जिल्हा परिषद,नाशिक जागी 
मिती,सुरगाणा ,जि.नाशिक 

३०. ्री.संदिप सुखदेव कराड , गट विकास अधिकारी,पंचायत रिक्‍्तपदी 
|गट विकास अधिकारी ,पंचायत [समिती,पाथर्डी , जि.अहमदनगर 
मिती,निफाड ,जि.नाशिक 

३१. श्री.संजय नारायण केद्रे, गट विकास अधिकारी , पंचायत रिक्‍तपदी 
|गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती,शिरुर (कासार) ,जि.बीड 
मिती,परळी, जि.बीड 

३२. श्रीम.क्रांती प्रभाकर बोराटे, ल्प संचालक, जलजीवन Far | श्री.के.एस.सायमोते 
Me विकास अधिकारी, पंचायत |, जिल्हा परिषद,सातारा यांच्या जागी 
मिती,कोरेगांव, जि.सातारा 


ज्य समन्वयक , राज्य पाणी स्वच्छता 


३३. श्री.प्रशांतसिह मरोड , विकास अधिकारी, पंचायत | श्री.के.के.कांबळे यांच्या 
|गट विकास अधिकारी, पंचायत (समिती, उमरगा, जि.धाराशीव जागी 
मिती,तुळजापूर, जि.धाराशीव 

३४. Sartre शांकरराव चव्हाण , प्रकल्प संचाळक, जलजीवन मिठान रिक्‍तपदी 
प जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक , जिल्हा परिषद,भंडारा 
(मग्रारोहयो), जि.गडचिरोली 

३५. श्री.संजय राजाराम कुलकर्णी , विकास अधिकारी ,पंचायत | श्रीम.एस.जे.चव्हाण 
गट विकास अधिकारी ,पंचायत समिती समिती,परतूर, जि.जालना यांच्या जागी 
जालना, जि.जालना 

३६. श्री.के.व्ही.काळे, गट विकास अधिकारी , पंचायत रिक्‍तपदी 
प्रकल्प संचालक, जलजीवन fam, समिती,सोनपेठ ,जि.परभणी 
जिल्हा परिषद, लातूर 

३७. श्री.जी.डी.वाडेकर , गट विकास अधिकारी ,पंचायत रिक्‍तपदी 


मिती,जव्हार, जि.पालघर 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२३/प्र.क्र.९४/२०२३/आस्था-३ 


अ. |अधिकार्‍्याचे नाव, सध्या धारण केलेले |बदलीने पदस्थापनेचे पद व ठिकाण शेरा 
क्र पद व ठिकाण 
मिठान, बेलापूर, नवीमुंबई sd मत शि | 
(प्रतिनियुक्तीने) 
३८. श्री.व्ही.एम.मोरे गट विकास अधिकारी ,पंचायत रिक्‍तपदी 
गट विकास अधिकारी,पंचायत समिती, समिती,मानवत , जि.परभणी 
, जि.परभणी 
२. (१ श्री.एस.पी.मगर ,गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, गडहिंग्लज , जि.कोल्हापूर (२) 


श्री.कवितके शंकर सुभाष,गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, शिरोळ, जि.कोल्हापूर (३) श्री.संदीप 
बाबासो भंडारे ,गट विकास अधिकारी , पंचायत समिती,राधानगरी , जि.कोल्हापूर (४) 
श्री.व्ही.जी.लोखंडे ,गट विकास अधिकारी ,पंचायत समिती,चाकुर ,जि.लातूर (५) श्री.आत्माराम लि. 
बोंद्रे, प्रकल्प संचाळक,जलजीवन far, जिल्हा परिषद, हिंगोली या अधिकाऱ्यांना सध्याच्या कार्यरत 
पदावर १ वर्ष मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 


३. (१) श्री.राजेश अरविंद देशमुख ,गट विकास अधिकारी,पंचायत समिती,देवळा,जि.नाशिक (२) 
श्री.एस.टी.तुरकर ,गट विकास अधिकारी,पंचायत समिती,साळेकसा ,जि.गोंदिया (३) श्री.एम.बी.डोंगरे 
,गट विकास अधिकारी ,पंचायत समिती,कळमेश्वर ,जि.नागपूर या अधिकाऱ्यांना सध्याच्या कार्यरत 
पदावर सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


४. संबंधित अधिकारी यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरीत स्वीकारावा . तसेच त्यांनी 
अनधिकृत रजेवर जाऊ नये. त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्रमांक : सीडीआर 
१०८२/२५६७/२८/अकरा, दिनांक ३०.८.१९८२ च्या परिपत्रकाकडे वेधण्यात येत आहे. त्यात दिलेल्या 
सूचना लक्षात घेऊन बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास , ते 
शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील याची त्यांनी नोंद घ्यावी. 


५. संबंधित विभागीय आयुक्त / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी बदली झालेल्या 
अधिकारी यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे व त्यांना त्यांच्या नियुक्तीच्या जागी रुजू होण्यास सांगावे . 


६. संबंधित अधिकारी यांनी नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर व्हावे व पदभार स्वीकारल्याचा 
दिनांक शासनास कळवावा. संबंधित अधिकारी विहित कालावधीत बदली झालेल्या पदावर रूजू न 
झाल्यास, उक्त अधिकाऱ्याविरुध्द संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी विभागीय 
आयुक्तांमार्फत शिस्तभंग विषयक कार्यवाहीचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२३/प्र.क्र.९४/२०२३/आस्था-३ 


७. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०५२५१४२४२७७५२० 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by DR. VASANT GOPAL MANE 


DN: c=IN, oO=GOVERNMENT OF 
D ) R VA 5 A N ग MAHARASHTRA, ou=RURAL DEVELOPMENT 
e DEPARTMENT, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=d895943ab6dff27 2f2ec1 bd 1 9f802a1f 
G O > A [_ 6a13602188e1b451ba8e7b4359630a60, 
pseudonym=999F7A73B01EC277FB361 7082F 


8FD2105799C4CB, 


serialNumber=C621B4190E31904B3DEA97E81 
C85A31BBAAFF04C1ADEA8A8811D74F01DA4 
E724, cn=DR. VASANT GOPAL MANE 


( डॉ.वसंत माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२ मा. उपमुख्यमंत्री ,महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई, 
) मा. मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४ अतिरिक्त मुख्य सचिव (ग्रामविकास व पंचायत राज) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
4) अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा.प्र.वि./सेवा) यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई, 
&) विभागीय आयुक्त, (सवी, 
) महालेखापाल-१/२(लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 


(9 
८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (सवी), 
९) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान,बेलापूर ,नवी 


मुंबई, 

१० अभियान संचालक, जलजीवन Far, बेलापूर, नवी मुंबई, 

११ मुख्य परिचालन अधिकारी, दिन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौडठल्य योजना ,राज्य 
व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामविकास भवन,खारघर, नवी मुंबई 


१२ जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सवी, 

१३) संबंधित अधिकारी (संबंधित विभागीय आयुक्‍त / मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेमार्फत), 
१४) कार्यासन, आस्था-२, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१५ निवड नस्ती (कार्यासन, आस्था-३), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


